RNI No . MAHBIL06425 / 13/ 1 / 2011 - TC 
www .dgps .maharashtra . gov . in 


Au " 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ३७ ] 


शनिवार , जून २४, २०१७ / आषाढ ३, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ५ 


असाधारण क्रमांक ३७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचा.-- ( १) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड) . 
( २) तळेगाव -दाभाडे नगरपरिषदेकडील पत्र जा . क्र . ५८६/ १७, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१७. 

आदेश 
क्रमांक पंसन/ कावि - १०९१/ २०१७ .-- तळेगाव- दाभाडे नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ रोजी झाली आहे . 
मा . निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार निवडणूक झाल्यानंतर ३० दिवसांचे आत संबंधित उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब देणे बंधनकारक आहे. 

हिशोब न दिलेल्या उमेदवारांची माहिती मुख्याधिकारी यांचेकडून प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड) अंतर्गत सुनावणीकामी दिनांक ३१ मार्च २०१७, १८ एप्रिल २०१७ व २ मे २०१७ रोजी म्हणणे सादर करणे 
कामी योग्य संधी देण्यात आलेली आहे . 

तथापि , उमेदवाराने म्हणणे मांडण्याची योग्य संधी देऊनदेखील म्हणणे सादर केलेले नाही. 

सबब खालील उमेदवारांना महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १६ ( १ ड ) नुसार 
नगरपरिषदेच्या नगरसेवकपदाची निवडणूक लढविण्यास आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांसाठी अनर्ह ठरविण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 

उमेदवाराचे नाव 


श्रीमती भेगडे ताराबाई गुलाबराव 


सौरभ राव , 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 


पुणे , ६ जून २०१७. 


वाचा. - - (१ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड) . 
( २ ) बारामती नगरपरिषद यांचेकडील पत्र क्रमांक बानप / कार्या-११/निवडणूक / ३५९ / २०१७, दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ . 

आदेश 
क्रमांक पंसन / कावि - ११३९/ २०१७.-- बारामती नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ रोजी झाली आहे. मा . निवडणूक 
आयोगाच्या निर्देशानुसार निवडणूक झाल्यानंतर ३० दिवसांचे आत संबंधित उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब देणे बंधनकारक आहे . 


( १ ) 


एच - ३०८ , भाग एक - अ ( असा.) ( पु. वि .पु.) - ३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, २४ जून २०१७ / आषाढ ३, शके १९३९ 


हिशोब न दिलेल्या उमेदवारांची माहिती मुख्याधिकारी यांचेकडून प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम, १९६५ चे कलम चे कलम १६ (१ ड) अंतर्गत सुनावणीकामी दिनांक १८ एप्रिल २०१७, ९ मे २०१७ व १३ जून २०१७ रोजी म्हणणे सादर 
करणेकामी योग्य संधी देण्यात आलेली आहे. 

तथापि , उमेदवाराने म्हणणे मांडण्याची योग्य संधी देऊनदेखील म्हणणे सादर केलेले नाही . 

सबब खालील उमेदवारांना महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ (१ ड) नुसार 
नगरपरिषदेच्या नगरसेवकपदाची निवडणूक लढविण्यास आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांसाठी अनर्ह ठरविण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 

उमेदवारांची नावे 


अ . क्र . 


आत्तार अजिम जलाल 
तांबोळी हमीदा सादिक 


सौरभ राव , 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 


पुणे , २२ जून २०१७. 


वाचा.-- ( १) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ (१ ड ). 
(२) जुन्नर नगरपरिषदेकडील जा . क्र . निवडणूक / वशी/ २७६७/ २०१७, दिनांक १८ जानेवारी २०१७. 

आदेश 
क्रमांक पंसन/ कावि - १०९२ / २०१७.-- जुन्नर नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ रोजी झाली आहे. मा. निवडणूक 
आयोगाच्या निर्देशानुसार निवडणूक झाल्यानंतर ३० दिवसांचे आत संबंधित उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब देणे बंधनकारक आहे . 

हिशोब न दिलेल्या उमेदवारांची माहिती मुख्याधिकारी यांचेकडून प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम, १९६५ चे कलम चे कलम १६ (१ ड) अंतर्गत सुनावणीकामी दिनांक ३१ मार्च २०१७, १८ एप्रिल २०१७ व २ मे २०१७ रोजी म्हणणे सादर 
करणेकामी योग्य संधी देण्यात आलेली आहे. 

तथापि , उमेदवाराने म्हणणे मांडण्याची योग्य संधी देऊनदेखील म्हणणे सादर केलेले नाही. 

सबब खालील उमेदवारांना महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १६ (१ ड) नुसार 
नगरपरिषदेच्या नगरसेवकपदाची निवडणूक लढविण्यास आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांसाठी अनर्ह ठरविण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 
अ . क्र . 

उमेदवारांची नावे 


6ccww०० 


परदेशी अंबरसिंह लक्ष्मणसिंह 
सावंत बाळकृष्ण धोंडू 
साळवे संभाजी मारुती 
शेख सना इब्राहीम 
सय्यद बीवी जहेरा म. सादिक 
काळे सारिका राजेंद्र 
पटेल रिजवान अ. रहेमान 


सौरभ राव , 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 


पुणे , ६ जून २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक- अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, २४ जून २०१७ / आषाढ ३, शके १९३९ 
वाचा.-- ( १) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड) . 
( २) इंदापूर नगरपरिषद, इंदापूर यांचेकडील पत्र क्रमांक २०१६- १७, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७. 

आदेश 
क्रमांक पंसन/ कावि - ११४० / २०१७. -- इंदापूर नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ रोजी झाली आहे. मा . निवडणूक 
आयोगाच्या निर्देशानुसार निवडणूक झाल्यानंतर ३० दिवसांचे आत संबंधित उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब देणे बंधनकारक आहे . 

हिशोब न दिलेल्या उमेदवारांची माहिती मुख्याधिकारी यांचेकडून प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम, १९६५ चे कलम चे कलम १६ (१ ड) अंतर्गत सुनावणीकामी दिनांक १८ एप्रिल २०१७, ९ मे २०१७ व १३ जून २०१७ रोजी म्हणणे सादर 
करणेकामी योग्य संधी देण्यात आलेली आहे . 

तथापि, उमेदवाराने म्हणणे मांडण्याची योग्य संधी देऊनदेखील म्हणणे सादर केलेले नाही. 

सबब खालील उमेदवारांना महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ (१ ड) नुसार 
नगरपरिषदेच्या नगरसेवकपदाची निवडणूक लढविण्यास आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांसाठी अनर्ह ठरविण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 

उमेदवारांची नावे 


अ . क्र . 


60ccww०० 


शिंदे नलिनी पांडूरंग 
मखरे उमा रामचंद्र 
मगर दिपक मच्छिद्र 
शिंदे पांडूरंग हरीभाऊ 
वाघचौडे निर्मला संतोष 
साळुके भारत सदाशिव 
काळे आशा रामभाऊ 
सोनवणे धनंजय पंढरीनाथ 
राऊत शारदा अप्पासाहेब 


10 


सौरभ राव, 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 


पुणे , २२ जून २०१७. 


वाचा. -- ( १) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ (१ ड). 
( २) आळंदी नगरपरिषदेकडील पत्र जा . क्रमांक प/ २४८८/ २०१६ - १७, दिनांक १८ जानेवारी २०१७ . 

___ आदेश 
क्रमांक पंसन/ कावि- १०९० / २०१७. - - आळंदी नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ रोजी झाली आहे. मा. निवडणूक 
आयोगाच्या निर्देशानुसार निवडणूक झाल्यानंतर ३० दिवसांचे आत संबंधित उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब देणे बंधनकारक आहे. 

हिशोब न दिलेल्या उमेदवारांची माहिती मुख्याधिकारी यांचेकडून प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९६५ चे कलम चे कलम १६ (१ ड) अंतर्गत सुनावणीकामी दिनांक ३१ मार्च २०१७, १८ एप्रिल २०१७ व २ मे २०१७ रोजी म्हणणे सादर 
करणेकामी योग्य संधी देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार श्रीमती भाग्यश्री अशोक रंधवे यांचे वतीने त्यांचे वडील श्री . अशोक धोंडीबा रंधवे, रा . आळंदी 
देवाची यांनी २१ मार्च २०१६ रोजी म्हणणे सादर केलेले आहे. त्यानुसार अर्जदार व उमेदवार यांनी उमेदवार प्रतिनिधी म्हणून श्री . नामदेव यमनाप्पा 
सुरपल्लीकर यांची नेमणूक केलेली होती व त्यांच्या मार्फतच वेळोवेळी निवडणूक खर्चाचे हिशोब सादर केलेले असल्याचे तसेच उमेदवार कु . भाग्यश्री 
अशोक रंधवे ही दिनांक २० डिसेंबर २०१६ रोजी बेपत्ता झाल्यामुळे तिच्यावतीने सादर करावे लागणारे प्रतिज्ञापत्र हे उमेदवार प्रतिनिधीच्या नावाने 
सादर केलेले असल्याचे तसेच श्रीमती भाग्यश्री अशोक रंधवे बेपत्ता झाल्याची पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केलेली एफआयआरची प्रत जोडली 
आहे. 

वरीलबाबत विचारात घेता उमेदवाराने म्हणणे सादर केलेले आहे. तथापि विहित मुदतीत प्रतिज्ञापत्र सादर केले नसल्याचेदिसून येत आहे. 
सबब खालील उमेदवार महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड) नुसार नगरपरिषदेच्या 
नगरसेवकपदाची निवडणूक लढविण्यास आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांसाठी अनर्ह ठरविण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, २४ जून २०१७ / आषाढ ३, शके १९३९ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


श्रीमती भाग्यश्री अशोक रंधवे 


सौरभ राव , 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 


पुणे, ६ जून २०१७. 


वाचा.-- ( १) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड) . 
( २ ) शिरूर नगरपरिषद , शिरूर यांचेकडील पत्र क्रमांक उमेदवार खर्च ४०० / २०१७, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७. 

आदेश 
क्रमांक पंसन / कावि - ११४२/२०१७ .--शिरूर नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ रोजी झाली आहे. मा . निवडणूक 
आयोगाच्या निर्देशानुसार निवडणूक झाल्यानंतर ३० दिवसांचे आत संबंधित उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब देणेबंधनकारक आहे. 

हिशोब न दिलेल्या उमेदवारांची माहिती मुख्याधिकारी यांचेकडून प्राप्त झाल्यानंतर सदर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम चे कलम १६ (१ ड) अंतर्गत सुनावणीकामी दिनांक १८ एप्रिल २०१७, ९ मे २०१७ व १३ जून २०१७ रोजी म्हणणे 
सादर करणेकामी योग्य संधी देण्यात आलेली आहे . 

तथापि , उमेदवाराने म्हणणे मांडण्याची योग्य संधी देऊनदेखील म्हणणे सादर केलेले नाही. 

सबब खालील उमेदवारांना महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ (१ ड) नुसार 
नगरपरिषदेच्या नगरसेवकपदाची निवडणूक लढविण्यास आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांसाठी अनर्ह ठरविण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 
अ . क्र . 

उमेदवारांची नावे 


6 
0ccww 
०० 


ससाणे वंदेपुष्पा मगन 
डोळस ज्योती सीताराम 
जौंजाळ चंद्रकांत नामदेव 
डंबाळे भारती प्रकाश 
जौंजाळ चंद्रकांत नामदेव 
शिंदे मनोहर विश्वनाथ 
गिरे संदीप दिलीप 
डोळस ज्योती सीताराम 


सौरभ राव , 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 


पुणे, २२ जून २०१७. 


वाचा.-- ( १ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड) . 
( २) सासवड नगरपरिषद, सासवड यांचेकडील पत्र क्रमांक ४८१/ २०१७, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७. 

आदेश 
क्रमांक पंसन/ कावि -११४१/ २०१७.-- सासवड नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ रोजी झाली आहे. मा . निवडणूक 
आयोगाच्या निर्देशानुसार निवडणूक झाल्यानंतर ३० दिवसांचे आत संबंधित उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब देणेबंधनकारक आहे. 

हिशोब न दिलेल्या उमेदवारांची माहिती मुख्याधिकारी यांचेकडून प्राप्त झाल्यानंतर सदर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम चे कलम १६ ( १ ड) अंतर्गत सुनावणीकामी दिनांक १८ एप्रिल २०१७, ९ मे २०१७ व १३ जून २०१७ रोजी म्हणणे 
सादर करणेकामी योग्य संधी देण्यात आलेली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, २४ जून २०१७ / आषाढ ३, शके १९३९ 
तथापि , उमेदवाराने म्हणणे मांडण्याची योग्य संधी देऊनदेखील म्हणणे सादर केलेले नाही. 

सबब खालील उमेदवारांना महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १६ (१ ड) नुसार 
नगरपरिषदेच्या नगरसेवकपदाची निवडणूक लढविण्यास आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांसाठी अनर्ह ठरविण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . 

उमेदवारांची नावे 


हिवरकर मोनिका गणेश 
राऊत तेजस उत्तम 
इटकर महेश कृष्णाजी 
पवार जितेंद्र अशोक 


सकट छाया आप्पा 


गिरमे मंदार विजय 
जगताप जालिंदर श्रीरंग 
शिंदे राजू किसन 
क्षिरसागर रुपाली विनायक 
जगताप नूतन अनिल 
जगताप आकाश संभाजी 
पवार सिद्धार्थ राजकुमार 


सौरभ राव, 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 


पुणे, २२ जून २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


